महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
याजेनेअंतर्गग कृषि विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांना नाडेप, व्हर्मी कंपोस्टिग व इतर 
कामांबाबत मजूरी प्रदान तसेच कामांना तांत्रिक 
मंजूरी व प्रशासकीय मान्यताविषयक प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) 
शासन निर्णय क्र. : मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जून, २०२१ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो २०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दि.८ जून, २०१० 
2) शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो २०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दि.३ ऑगस्ट, २०११ 
३) शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो २०१२/प्र.क्र.४/पुनर्बाधणी-३/रोहयो-१, दि.२७ सप्टेंबर, २०१२ 
४) शासन परिपत्रक क्र.मग्रारोहयो २०१२/प्र.क्र.3६/रोहयो-१, दि.९ ऑक्टोबर, २०१२ 
) 
) 
) 
) 


५) शासन पत्र क्र.मग्रारो २०१२/प्र.क्र.३३/मग्रारो-१, दि.१२ मार्च, 2094 

६) शासन निर्णय क्र.फळबाग २०१५/प्र.क्र.२२/रोहयो-५, दि.३ सप्टेंबर, २०१६ 

(9) शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.१०२/मग्रारो-१, दि.२९ सप्टेंबर, २०१६ 
८) शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१, दि.१ ऑक्टोबर, २०१६ 
९) शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१, दि.१४ डिसेंबर, २०१६ 
१०) शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१, दि.१८ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीयोजने अंतर्गत कृषि विभाग यंत्रणा म्हणून 
राबविण्यात येत असलेल्या नाडेप कंपोस्टिंग, व्हर्मी कंपोस्टिंग, होततळे व रोपवाटिकांच्या कामांबाबत 
हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे व कुठठाळ /अकुठाल बाबींचे प्रदान करण्याचे 
अधिकार शासन निर्णय दि.१४ डिसेंबर, २०१६ अन्वये कृषि विभागास प्रदान करण्यात आले असून 
सदर शासन निर्णयाची मुदत दि.३१/०३/२०१८ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. तद्नंतर दि.१८ 
सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीयोजने अंतर्गत 
कृषि विभाग यंत्रणा म्हणून राबविण्यात येत असलेल्या नाडेप कंपोस्टिग, व्हर्मी Hake, शेततळे व 
रोपवाटिकांच्या कामांबाबत हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे व Hates /अकुशल 
बाबींचे कृषि विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांस दि.३१ मार्च, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली. सदर अधिकारांस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास 
अनुसरुन शासन खालील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१ 


शासन निर्णय :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीयोजने अंतर्गत कृषि विभाग यंत्रणा म्हणून 
राबविण्यात येत असलेल्या नाडेप कंपोस्टिग, व्हर्मी कंपोस्टिंग, होततळे व रोपवाटिकांच्या कामांबाबत 
हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे व pares /अकुडाल बाबींचे कृषि विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांस पुढील आदेशा होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. तसेच, दि.१४/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयामधील रोपवाटिकांची कामे ही केवळ कृषि 
विभागाच्या शासकीय जागेमधीळ असावीत. 
३. त्याचबरोबर यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१६/ 
प्र.क्र.१२०/ मग्रारो-१, दि.१४ डिसेंबर, २०१६ प्रमाणेच राहतील. 
8. सदर शासन निर्णय महराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०६१८१६५८०१८४१६ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
७11७) ९९.७1 


5.4.20=c98b875883e76c14d91ed7b89546e6cl 1e439cad32d7f5cff48786 
2०05672९39, 


pseudonym=8DD51£E304775C22C23852DC8597F84B9FEF8A01 

serial INumber=DCD3577EBFOEOSE2A8B57095C152DC6CFB37C2BB83DA1 
97788645DD8A362EBCS, cn=NANDKUMAR VERMA, 

Date: 2021.06.18 17:05:07 +05'30' 


(श्री.नंदकुमार ) 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो) 


प्रत - 


) मा. राज्यपालांचे सचिव 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

) सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक 
) 

) 

) 

) 


शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर 
qo) ud जिल्हाधिकारी 
११) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) 
) 
) 


१५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, नागपूर 
१७) सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१ 


१८)महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१९) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय 
२०)सर्व मुख्य वनसंरक्षक 
29) Ud उपवनसंरक्षक 
QQ ud विभागीय कृषि सहसंचालक 
२३) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
२४)सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी 
) 
) 
) 
) 
) 


24) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 

२६) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

२७)सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, नियोजन (रोहयो) / वन विभाग 
२८)सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 

२९) निवड नस्ती (मग्रारो-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


